३० खाटाचे ग्रामीण रुग्णालय, 
चाळीसगाव जि. जळगाव येथील 
निवासस्थान इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा मुंबई या कार्यालयाचे यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/ग्रारुचाळीसगावनिवाबांधकाम/१४९७-९८/२३, दिनांक १७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, चाळीसगाव जि. जळगाव येथील निवासस्थान इमारत 
बांधकामाच्या रु.१३२२.३९ लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
२. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, चाळीसगाव जि. जळगाव येथील निवासस्थान इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Recapitulation sheet प्रमाणे निवासस्थान बांधकामाच्या रु. १३२२.३९१ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रक 
व आराखड्यांना खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

अटी व शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी स्थापत्य कामास मुख्य अभियंता, स्थापत्य व विदयुत 
कामासाठी मुख्य अभियंता विदयुत सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे 
आवश्यक राहील. 

२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२४०/आरोग्य 3 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


"क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


११)रुग्णालया इमारती बांधकाम करतांना फायर सेफ्टी नॉर्म नुसार रुग्णालयातील इमारतीचे 


Planning National Building code ०-१ मधील Part ४ Fire and safety नुसार केले 


असल्याबाबत खातरजमा करावी. 


१२) अंदाजपत्रक व नकाशे संबंधित मुख्य वास्तुशास्त्र व मुख्य अभियंता (स्थापत्य/विदयुत) 


यांचेकडून तपासून घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर बांधकामे ॥२-$ मार्गदर्शक 
सुचनानुसार आहेत याची खात्री करावी. 


३. उपरोक्त१ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा ठाल्य चिकित्सक यांची राहील 


४. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, 


२००- इतर कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००)(०१) प्रमुख बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३- 
मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SIRT FU क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२४०/आरोग्य 3 


५. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, चाळीसगाव जि.जळगाव येथील निवासस्थान इमारत 
बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 

६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२२४०३४८९१७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 
A S H O K MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 
ATRAM, C = IN, S = Maharashtra, 
MAROTI O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT 


AT R A M Date: 2023.04.03 13:13:12 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, जळगाव. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, चाळीसगाव, जि. जळगाव 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. जळगाव. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Kstruction of Residential Staff Quarter for Rural Hospital at Chalisgaon, Tal. Chalisgaon, Dist. Jalgaon 


RECAPITULATION SHEET 

nit Rate Norms ~ 
Rs. Per 

(Sq.M./Metre/Lumps 


Cost Rs 


Component 
Wise 


4.4 Foul BUA 2536.20 Sq.M Sub Total (1 6,88,81,210.27 


Particulars of Scope 


ESSENTIAL ITEMS (Components) 
(a) Building Proper (Built up Area per Sq.M.) 


Construction of Residential Staff Quarters for Class IV (12 Qtrs.) wi 931.28 Sq.M र 2,53,65,897.32 
Constiuction of Residential Staff Quarters for Class |॥ (8 Qtrs.) wit 890.18 Sq.M z 2,36,99,450.79 
Construction of Residential Staff Quarters for Class ॥ (4 Qtrs.) wit 607.71 Sq.M z 1,59,93,071.66 
Construction of Residential Staff Quarters for Class | (1Qtr.) with M 107.03 Sq.M z 38,22,790.51 


id 

(0) Fuel Gas Pipe Line र 1,00,000.00 

t ' {ic} Bio Digestor © 3,00,000.00 

| उ |(d) Rain / Roof Water Harvesting z 12,00,000.00 

ra } Solar Roof Top (MoU to be executed) ह री 

१ ® |:f) Ramp for Handicaps : z 90,000.00 

i igi Fumiture Rs. 5000/- per Sq.M. z 5,35, 150.00 

i : Sub Total (2) | 2 26,85,150.00 

प Water Supply & Sanitary Works 5 % of (1) 7 z 34,44,060.51 

; [Electrification Internal 5 % of (८ z 24,44,060.51 

td Extemal 6% of (1) z 41,32,872.62 

= i [Fire Fighting Arrangement etc. 5% oft) . z 34 44,060.51 
|  B)|MISCELLENOUS ITEMS 

क j (| Compound Wail & Gate (र) Rs. {or as per Detailed Est.) 5,50,750.00 

© £ |{ii) Intemal Roads (Rmt) 69,59,700.00 

: : itt) Development of Grounds 5,00,000.00 

क i fiv) Parking 8,13,271.25 


vi) Landscaping & Gardening 5,00,000.00 


re i i ie “५५. ee] 


% {| (vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 50,000.00 
B+ (vill) Paving Blocks - 
ह... |txi) Solar Street Lights 2,00,000.00 
: | Sub Total (4) |]₹_____957372125 
m= Qa SEL 
+ SUB TOTAL {A) = (1)#(2)+(3)+(4 र 9,56,05,135.68 
6 &) OPTIONAL ITEMS 
=: (1) UGWT for RW Harvesting (Cu.M.} : 
a ; (2) Water Main Storage & Pump House, Bore Well 20,00,000.00 
(3) Air Conditioning 
(4) ESR 
4 {5} Extemal Toilets 
र {6) AB Rooms, Area Lighting, Pumps, Generator 
i (7) CCTV 
(8) Miscellenous Works (Weigh Bridge & CD Work) 3,50,000.00 


SUB TOTAL {B id 23,50,000.00/ 


i RAT, TT TT शी 
PROJECT COST (P) = (A) + (B z 9,79,55, 135.68 


* 
टी | 
a of work 


न 


Particulars of Scope _ 


Total 
PROVISIONS 
4 a) Additional Architectural Charges on (1) 7 
(0) Contengencies On Sub Total (P) 39, 18,205.43 ¢ 
(c) GSTOn Project Cost (P) 1,76,31,924.42 
(0) Labour Insurance On Project Cost (P) 489,775.68 (~ 
(९ Tree Plantation On Project Cost (२) 489,775.68 


(f} Computerisation On Project Cost (P) 
(g) Price Escalation On Project Cost (P) 


19,59,102.71 |“ 
97,95,513.57 | ~~ 


| | 

+ TOTAL PROJECT COST (TPC) = (P) +(C © 1322354337 
h ‘Sa Z 1322.39 Lacs 
PLINTH AREA RATES FOR | , = | c 

© ७) Building Proper Cost | | | 21,158.21. per Sq.M. 

; fp Electrical Work | . ae 2,987.54 per Sq.M. 

: ki) WaterSupply = ० ee रै 1.357.9$- per 9१.0. 

: i For @) + (i) + Gil | शिना - _ 31,504.88- per Sq.M. 

i ‘) Total Project Cost = 7TPC/Area (as per "a") Bde, a . | | 52,140.75” per $q.M. 


Sub WG as tive Engineer 
P. VW Sub Division P. W. Division 


Chalisgaon (11) Jalgaon 
aS 


Medica! Superintendent, “rss! 


ca tetistieten ae . ७ ९ 0७७ क अ त ae 


Rural Hospital, Chatisg.in © a 
| Dits. Jalgaon ae | 
4 at Supetintending Engineer 
१ Public Works Circle 
) Jalgaon 
४ « Technically approved 
| र्ट rr | 
क्क 
‘ \ 
on Ch ei 
र P.W. Region, NASHIK 


